कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मुदतपूर्व/ विनंती बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः VIVA ११२२/प्र.क्र.२९४/२०२२/आ (वर्ग-१) 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


शासन आदेठा :- 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जुले, २०२३. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार, जलसंपदा विभागातील 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार व सक्षम 
प्राधिकरणाच्या मान्यतेने खाली दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 
| a | 2 3 a ee 
ण श्री.श्रीकांत गुणवंतराव कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक, | कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु 
उमप अमरावती. पाटबंधारे विभाग, अचलपूर 
२. | श्री.विवेक संजय सोनार । कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा |। कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
परिक्षक, जल व सिंचन महाराष्ट्र । प्रकल्प बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 
राज्य, औरंगाबाद. 
३. | abcd कवडुजी कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी | कार्यकारी अभियंता, पेंच पाटबंधारे 
आकुलवार पाटबंधारे विभाग क्र. ३, बीड विभाग, नागपूर 
शि श्रीमती प्रांजली शैलेंद्रराव | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द । कार्यकारी अभियंता, नागपूर 
टोंगसे अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, |। पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), नागपूर 
मंत्रालय, मुंबई. (सिंचन) 
५. । श्री.प्रशांत अर्जुनराव गोडे । कार्यकारी अभियंता, भंडारा कार्यकारी अभियंता, अंभोरा उपसा 
पाटबंधारे विभाग, भंडारा (सिंचन). | सिंचन, भिवापूर, जि.नागपूर 
६. | श्री.अशोक सिताराम कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द । कार्यकारी अभियंता, आसोलामेंढा 
पिदूरकर अवर सचिव जलसंपदा विभाग, |। प्रकल्प नूतनीकरण विभाग क्र. २, 
मंत्रालय, मुंबई. सावली, चंद्रपूर 
वि श्री.केरण जयंतराव प्रशासकीय अधिकारी, संकल्पन =| कार्यकारी अभियंता, कुकडी 
देशमुख प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र पाटबंधारे विभाग क्र. २, श्रीगोंदा, 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, जि.अहमदनगर 
नाशिक. 
८. | श्रीमती सायली राजेंद्र कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा | कार्यकारी अभियंता, मुळा 
पाटील परिक्षक, जल व सिंचन महाराष्ट्र । पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर 


राज्य, औरंगाबाद. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२२/प्र.क्र.२९४/२०२२/आ (वर्ग-१) 


अ. क्र. घिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 

९. | श्री.गणेश प्रकाश हारदे कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र । कार्यकारी अभियंता, लघु 
विभाग (दध-१), मध्यवर्ती पाटबंधारे विभाग क्र. २, संगमनेर, 
संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. जि.अहमदनगर 

~ श्री.प्रदिप नारायण हापसे | कार्यकारी अभियंता, लघु कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा 
पाटबंधारे विभाग, धुळे. धरण विभाग, संगमनेर, 

जि.अहमदनगर 

णि १. । श्रीमती श्वेता योगेंद्र कुऱ्हाडे | कार्यकारी अभियंता, धरण कार्यकारी अभियंता, 
सुरक्षितता संघटना विभाग क्र. २, | खडकवासला पाटबंधारे विभाग, 
नाशिक. पुणे (सिंचन + बांधकाम) 

१२. | श्रीमती निकिता लीलाधर । कार्यकारी अभियंता, लघु उप अधीक्षक अभियंता, पुणे 

हेमने पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद. । पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 
१३. श्रीमती वसुंधरा शंकरराव । कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद | कार्यकारी अभियंता, राज्यस्तरीय 
दासरी मध्यम प्रकल्प विभाग (पूर्व), तांत्रिक सह़लागार समिती कक्ष २, 
उस्मानाबाद. पुणे 
श्री.स्वप्नील विजयकुमार | कार्यकारी अभियंता, कालवा कार्यकारी अभियंता, नीरा देवधर 
कोडुलकर संकल्पचित्र विभाग क्र.४, नाशिक. | प्रकल्प विभाग, सांगवी 
(भाटघर),ता. भोर, जि.पुणे 
१५. | श्रीमती शिल्पा सागर कार्यकारी अभियंता, कृष्णा सिंचन | कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर 
मगदूम विभाग, सातारा. पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), 
कोल्हापूर 

१६. | श्रीमती प्रगती रावसाहेब उप अधीक्षक अभियंता, गुण कार्यकारी अभियंता, कृष्णा सिंचन 

यादव नियंत्रण मंडळ, पुणे. विभाग, सातारा 

्ि श्री.विश्वनाथ बाबासो सानप । कार्यकारी अभियंता, लघु कार्यकारी अभियंता, कोयना 
पाटबंधारे विभाग, वाशिम बांधकाम विभाग क्र. १, कोयना 
(बांधकाम). नगर, जि.सातारा 

१८. | श्री.अमर उत्तम काशिद कार्यकारी अभियंता, धोम कार्यकारी अभियंता, उरमोडी 
बलकवडी प्रकल्प विभाग, वाई, = | धरण विभाग, सातारा 
जि.सातारा. 

१९. | श्री.रोहित रावसाहेब कोरे | कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग कार्यकारी अभियंता, ताकारी 
पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम, म्हेसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन 
चराठे, सावंतवाडी (बांधकाम). विभाग, सांगली 

२०. श्री.सुरेश हणमंत सावंत कार्यकारी अभियंता, खारभूमी सहायक मुख्य अभियंता (प्रकल्प), 


सर्वेषण व अन्वेषण विभाग पेण, 
जि. रायगड 


मुख्य अभियंता (जसं), पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस ११२२/प्र.क्र.२९४/२०२२/आ (वर्ग-१) 


अ. क्र. धिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 


२१. । श्री.मनोज नंदकुमार डोके । उपसंचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र | कार्यकारी अभियंता, मालेगाव 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधनी, पाटबंधारे विभाग, माळेगाव 


नाशिक जि.नाशिक 

२२. | श्री.संदिप पंडितराव पवार । कार्यकारी अभियंता, मालेगाव कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग, माळेगाव पाटबंधारे विभाग, धुळे 
जि.नाशिक 


२. विनंती बदलीच्या अनुषंगाने बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रवास भत्ता 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

३. संबंधित मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात येते की, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदल्यांमुळे रिक्‍त झालेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कार्यकारी 
संचालक यांच्या संमतीने पुढील आदेशा होईपर्यंत स्थानिक व्यवस्था करुन अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात 


यावा. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले 
आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 

५. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच, म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत, असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यास 
मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज 
पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 

६. सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 


करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस ११२२/प्र.क्र.२९४/२०२२/आ (वर्ग-१) 


७. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२३०७०५१९११५५६२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन आदेश जलसंपदा विभागाच्या 


७/७/५/५////0.॥8॥99॥॥॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAKHI SACHIN धमन 


347 3f523e7a493d6d53d81 9f5c15336f9a1 
da 1a287b879985, ICod 


CHAVAN oe ea 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री (जळसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3 अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उ सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्‌. महासंचालक व सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
६. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१०. सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
११. संबंधीत अधिकारी. 
१२. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३. सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन आ(वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


